अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सिंधुदूर्गगगरी-ओरोस या मंडळ कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ 
ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४१/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१८/(प्र.क्र.२९५/१८)/मोप्र-१, 
दि.२३/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/११७३ दि.१९/०३/२०१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गगगरी-ओरोस या मंडळ 


कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) 


दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “मागणी क्र. आय-५ (नियत 


अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर), (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४) (०३) कोंकण पाटबंधारे 


विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १८९) अंशदान” या लेखाशिर्षाखालील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ / 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४१/१९)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४०५१४५५२०८३२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R an| | t S h val irao DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Ahire Date: 2019.04005 15:07:38 +0530" 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१. 
2. 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 

. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस, 
पु. 
. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 


कार्यकारी अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस, 


७. क.अ., आ.(पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४१/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” '99 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४१/१९)/मोप्र-१, दिनांक: ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी-ओरोस या मंडळ कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
| a अधीक्षक अभियंता 10१ | १ 
२ उप-अधीक्षक अभियंता ०१ 
३ कनिष्ठ अभियंता ०३ 
४ अधीक्षक fod q 
५ प्रथम लिपीक ०१ 
वरिष्ठ लिपीक ०४ 
कनिष्ठ लिपीक ०४ 
टंकलेखक ०३ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक ०१ 
| qo | मुख्य आरेखक 10१ | 
११ आरेखक श्रेणी-२ ०१ 
१२ संगणक ०१ 
१३ वाहन चालक pod q 
१४ नाईक ०१ 
१५ rats 03 
१६ चौकीदार 10१ | १ 
एकूण २८ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranj it S h | vaj IFAO _DON:CN= Ranjit Shivajirao Ahire, C= IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 


. Maharashtra, OU = Water Resources 
A h | re Department 
Date: 2019.04.05 15:07:57 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


